परिवहन आयुक्‍त कार्यालयसाठी 
भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या महाराष्ट्र टेलिफोन 
निगम लि. ची मालकी असलेल्या 
फाउंटन-२ इमारतीमधील ५वा मजला व 
फाउंटन-१ मधील ७ वा मजला फोर्ट 
येथील जागेच्या भाडेपट्टे करारास 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.४९४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १३ जून, २०२२ 


वाचा :- 9) गृह विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.४९४/परि-४, 
दि.०१.०४.२०१७. 
२) गृह विभाग, समक्रमांक शासन पत्र, दिनांक ०५.०६.२०१७. 
३) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. 50 ॥॥1॥९॥_/०७१७/न.क्र. १९/ कार्या-१० 
(१)/ २०२१/ जा.क्र. १०४२५, दिनांक ०९.०८.२०२१, जा.क्र. १५११८, 
दिनांक १६.१२.२०२१ व जा.क्र. ४३३५, दिनांक १२.०४.२०२२. 


शासन ज्ञापन :- 

फोर्ट, मुंबई येथील एमटीएनएळची मालकी असलेल्या फाऊटन-२ इमारतीमधील ५ व्या 
मजल्यावरील सुमारे १३,५३३.३२ चौ.फू. व फाऊटन-१ इमारतीमधील ७ व्या मजल्यावरील सुमारे 
५,६४२.२७ चौ.फू. अशी एकूण १९,१७५.५९ चौ.फू. इतकी जागा परिवहन आयुक्‍त कार्यालयासाठी 
भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी उपनिर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन ज्ञापनान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तर, उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन पत्रान्वये सदर भाडेकरारास दिनांक 
३०.०६.२०१७ पासून ते दिनांक २९.०६.२०२२ पर्यंत ०५ वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यास 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली होती. 


२. उपर्निदिष्टक्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाकरीता 
सदरील जागेची कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्‍यकता असल्याने विषयांकीत भाडेकरारास 
दिनांक ३०.०६.२०२२ पासून दिनांक २९.०६.२०२४ पर्यंत एकूण दोन वर्ष इतक्या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.४९४/परि-४ 


३. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, 2089 वाहनांवरील कर, (00) 009, संचाळन व 
WRIT (०१) परिवहन आयुक्त (०१) (०१), आस्थापना-परिवहन आयुक्त (अनिवार्य) (दत्तमत) 
(२०४१ ००१८) १४-भाडेपट्टी व कर” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-१ 
उपयोग-५ मधील अनुक्रमांक १० महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद 
क्रमांक ११५ नुसार आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ मधील नियम, १४७ (क) 
खालील टिप-१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१३१३०५१९९९२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LANGHI BHARAT 


R 


(भ. रा. Teh) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
q 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई / नागपूर. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


£33) 


वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन) दक्षिण, महानगर टेलिफोन निगम लि. मुंबई- २८ 
परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo) वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी (बीयुडी- १). गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (परि-४). 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


